परिविक्षा कालावधी समाप्त करणेबाबत 
दिवंगत डॉ. किरण नामदेवराव सुरवसे, 
तत्कालीन हत्तीरोग अधिकारी 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः परिवि-२०१८/प्र.क्र.१४२/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकुल इमारत 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ११ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा :- 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. जिहिअ-१०९५/१३३५/प्र.क्र.१४८/ सेवा-१, 

दि. २१.११.१९९६. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/८,दि.२९/०२/ २०१६. 
प्रस्तावना:- 

उपरोक्त वाचा येथील क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये डॉ. किरण नामदेवराव सुरवसे यांची 
सामान्य राज्य सेवा, गट-ब या संवर्गात जिल्हा हिवताप अधिकारी या पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती 
करण्यात आली. त्यानुसार सदर पदावर एन.एस.सी. युनिट, वसई, जि. ठाणे येथे दि. ०६/१२/१९९६ 
रोजी रुजू झाले. डॉ. किरण नामदेवराव सुरवसे हे हत्तीरोग अधिकारी या पदावर राष्ट्रीय हत्तीरोग 
नियंत्रण पथक, गडचिरोली येथे कार्यरत असतांना दि. २३/१०/२०११ रोजी निधन झाले. डॉ. सुरवसे 
यांचे मूळ सेवापुस्तक व सेवा अभिलेख उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांचा परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त 
करण्याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात आले नाहीत. तथापि, त्यांचे निधन झाल्यामुळे त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

दिवंगत डॉ. किरण नामदेवराव सुरवसे, तत्कालीन हत्तीरोग अधिकारी, हे राष्ट्रीय हत्तीरोग 
नियंत्रण पथक, गडचिरोली येथे शासन सेवेत कार्यरत असतांना त्यांचे दि. २३/१०/२०११ रोजी निधन 
झाले. डॉ. किरण नामदेवराव सुरवसे यांचे निधन झाल्यामुळे त्यांनी परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केला 
असल्याचे समजून त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी त्यांच्या निधनाच्या दिनांकास म्हणजेच 
दि. २३/१०/२०११ रोजी समाप्त करण्यास “एक विशेष बाब” म्हणून शासन याद्वारे मंजूरी देत आहे. 

सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.११/कार्या-८, 
दि.२१/०१/२०२० रोजीच्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः परिवि-२०१८/प्र.क्र.१४२/सेवा-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१३०१६१३४५९११७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra R Gadhari 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


bs ou=Public Health Department, 

a V | Nn fa postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9668226de60c3cc5b8ccd56833¢ 
07d32831e4140f3de291d1f40d510d29564 

७ 3 
R G a d h a ll serialNumber=8f564edcac5a4c4a79542e6 
9f18152eb1ab86474731f4ac3d8424b8b56 
a653e1, cn=Ravindra R Gadhari 
Date: 2020.02.11 16:07:21 +05'30' 


w 
Lg 


(र.र.गढरी) 
उपसचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचाळक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, मुंबई. 
सहसंचालक (हिहवजरो), आरोग्य सेवा, पुणे. 
सहाय्यक संचालक (हिवताप), आरोग्य सेवा, मुंबई विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 
दिवंगत डॉ.किरण नामदेवराव सुरवसे यांचे कायदेशीर वारस (आरोग्य सेवा संचालनालय 
मार्फत) 
निवडनस्ती, सेवा-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


